महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसप्र-१३१८/प्र.क्र.9८/चौदा 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २९ एप्रिल, २०२१ 


संदर्भ- १. सा.प्र.वि. समक्रमांकीत शासन seat दि.२८.०३.२०१९ 
२. सा.प्र.वि. समक्रमांकीत शासन आदेशा दि.३१.०८.२०२० 


आदेशा 
श्री.सु.सा.चौधरी, सह सचिव, यांची संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये प्रादेशिक विभागीय चौकशी 


अधिकारी, नाशिक या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तसेच संदर्भ क्र.२ येथील 
शासन आदेशान्वये श्री.सु.सा.चौधरी, सह सचिव यांच्या प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, नाशिक 


या पदावरील प्रतिनियुक्‍्तीस एक वर्ष कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदत 
दि.२७.०३.२०२१ रोजी संपुष्टात आली आहे. 


२. आता, या आदेशान्वये श्री.सु.सा.चौधरी, सह सचिव यांच्या प्रादेशिक विभागीय चौकशी 


अधिकारी, नाशिक या पदावरील प्रतिनियुक्‍्तीस दि.२८.०३.२०२१ पासून पुढे १ वर्ष म्हणजे 


दि.२७.०३.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०४२९१७३७०६८(७०७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Gajanan Bhimrao 
Gurav ion non 
(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
- मुख्य सचिव » महाराष्ट्र शासन 


. अममु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई 

. अ.मु.स./प्रधान सचिव, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक. 

. सह/उप सचिव, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. श्री.सु.सा.चौधरी, प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, नाशिक. 

. सह/उप सचिव (का-११-३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


Cc AW AD ae) 


Cc 
ae 


on GS mM 


725a47b4f0 


